राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/ 
सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र पदावर 
पदस्थापना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३७/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-२२ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- शासन आदेशा, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३७/पोल-१(अ), दि.१०.११.२०२१ 


शासन आदेठा :- 

राज्य पोळीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (APA) या पदावर सरळसेवेने 
रुजू झालेल्या [एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२०१७-१८ (सीपीटीपी-५ व 8] श्री. राहुल बाळू आवारे 
यांना शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३७ /पोल-१(अ), दि.१०.११.२०२१, द्वारे "उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, एटापल्ली उपविभाग, जि. गडचिरोली" या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


२. उक्त आदेशात अंशत: बदल करण्यात येत असून, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम याच्या कलम २२न 
मधील तरतुदींनुसार, श्री. राहुल बाळू आवारे यांना पुढील तक्त्यातील स्तंभ(२) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, 
सुधारित पदस्थापना देण्यात येत आहे- 


विद्यमान पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
(१) (2) 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, एटापल्ली पोलीस उप अधीक्षक ,राज्य राखीव पोलीस बल, 
उपविभाग, जि. गडचिरोली. गट क्र.१, पुणे. 


३. त्या अनुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा, निवडणूक 
आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक २०२११२२२१८११२५९७२९ असा आहे. हा आदेश डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH BHAT = 


(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
Wa: 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३७/पोल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

७. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली, मुक्‍्काम-नागपूर. 

८. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 

९. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११. अवर सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचेमार्फत). 
१३. निवडफाईल पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


